सन 2029-22 करीता जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजना तयार करणे... 
अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः टिएसपी-२०२०/प्र.क्र.७९/का-०६ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २० जानेवारी, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, आ.वि.वि.क्र. पेसा-२०१५/प्र.क्र.१९/का-१७, दि.२१.४.२०१५. 
व दि. २०.०२.२०१६ 
२) शासन निर्णय आ.वि.वि.क्र.पेसाअ-२०१५/प्र.क्र.१८/का.१७ दि.२१.०८.२०१५. 
३) शासन निर्णय, आ.वि.वि.क्र.पेसाअ-२०१९/प्र.क्र.८८/का.१७ दि.१९.०६.२०१९. 
४) शासन परिपत्रक आ.वि.वि.क्र. टिएसपी-२०२०/प्र.क्र. ७९/कार्या-६, दि.०९.१२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्‍के अबंध निधी ही योजना संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये राबविण्यात येत असून या अंतर्गत साधारणत: दरवर्षी रु.२६७.८८ कोटी निधी अनुसूचित 
क्षेत्रातील १३ जिल्हयांमधील ग्रामपंचायतींना एकंदरीत विकासासाठी त्यांच्या अखत्यारीतील ग्रामसभा 
कोषामध्ये आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरीत करण्यात येतो. सदरची योजना प्रत्यक्षात 
ग्रामसभा पातळीवर राबविण्यात येत असल्याने याबाबतच्या खर्चाची उपयोगिता जिल्हा परिषदेमार्फत 
विहीत वेळेत प्राप्त करुन घेण्यास राज्यस्तरावर विलंब होतो व पर्यायाने याकरीता संपूर्ण अर्थसंकल्पित 
निधी वितरणास तसेच योजनेंतर्गतच्या कामांवरील खर्चाचे नियंत्रण करण्यास मर्यादा येत आहेत. 
याशिवाय सदरची योजना पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची असल्यामुळे 
या अंतर्गत विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने तसेच पेसा क्षेत्रामधील पेसा गावांमधून नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
गावांना देखील सदर योजनेचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने या योजनेचे नियंत्रण जिल्हा स्तरावर असणे 
अधिक उचित आहे. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०२१-२२ तयार करण्याबाबत 
मार्गदर्शक तत्वे व कालबध्द कार्यक्रम संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात 
आलेला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०२१-२२ तयार करण्याबाबत 
खालीलप्रमाणे अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
परिपत्रक :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून “पेसा क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतींना ५ टक्के अबंध निधी” ही योजना जिल्हा स्तरावर वर्ग करण्यात येत असून त्याचे 
प्रशासकीय नियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत करण्यात यावे. 


INIA परिपत्रक क्रमांकः टिएसपी-२०२०/प्र.क्र.७९/का-०६ 


२. या अनुषंगाने सदर योजनेकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून अनुसूचित क्षेत्रातील 
(पेसा) १३ जिल्हयांच्या जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना आराखडयामध्ये योजना उपशीर्ष 
TL990093 यासाठी खालीलप्रमाणे किमान तरतूद करण्यात यावी :- 


(रु. लाखात) 

अ.क्र. जिल्हयाचे नाव प्रस्तावित करावयाची किमान तरतूद 
बिळे जॉ नंदूरबार ६२१४.४८ 
२ पालघर 4Q3§.30 
3 नाशिक ५५८६.२० 
४ गडचिरोली २०४२.४२ 
: धुळ १७२४.५५ 
६ अमरावती १३७०.२४ 
9 ठाणे १०८८.१७ 
८ यवतमाळ ६६३.६२ 
९ अहमदनगर ५४८.१० 
| qo | पुणे ४८५.४८ 
ag | नांदेड ४०१.३६ 
१२ जळगाव ३९०.७२ 
१३ चंद्रपूर ३३७.२४ 
एकूण २६७८८.५९ 


३. सदर योजनेंतर्गत पेसा क्षेत्रातील गावांमधून नव्याने निर्माण होणाऱ्या गावांचा समावेश करण्याची 
जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. पेसा 
क्षेत्रातील ग्रामपंचायती व त्या अंतर्गतच्या गावांमधील आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वितरीत 
करण्याबाबत प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची 
जबाबदारी राहील. याकरीता मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी राहतील. 


४. “पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्के अबंध निधी” ही राज्य योजनेंतर्गत कार्यरत असलेली 
योजना जिल्हा योजनेंतर्गत वर्ग करण्यात येत असल्याने जिल्हा स्तरावरील समप्रमाणात दायित्व कमी 
करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा स्तरावर कार्यरत असलेली “ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा” ही 
योजना सन २०२१-२२ पासून राज्य स्तरावर वर्ग करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


INIA परिपत्रक क्रमांकः टिएसपी-२०२०/प्र.क्र.७९/का-०६ 


त्या अनुषंगाने सन २०२१-२२ पासून जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेमध्ये सदर 
योजनेखाली नवीन कामे मंजूर करण्यात येऊ नयेत. तथापि, सन २०२०-२१ पर्यंत सदर योजनेंतर्गत 
जिल्हा उपयोजनेमधून मंजूर करण्यात आलेल्या व प्रगतीपथावरील असलेल्या कामांवरील प्रलंबित 
दायित्व पूर्ण होईपर्यंत पूर्वीप्रमाणे जिल्हा स्तरावरुनच तरतूद करण्यात यावी. 


५. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८” मधील “कलम १२” 
अन्वये राज्य शासनास प्राप्त अधिकारांनुसार हे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११११२३४४७५५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravi n d ra res signed by Ravindra Digambarro 
Di b co iba Develpment Departmen 
IGaMDallo fF फण 
4897737ba8edacdedf3f2c6e69e25/41 08, 
Aute 000000 ae 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 
प्रत, अग्रेषित 


२. मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मळबार हिल,मुंबई 

३. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
८. अप्पर मुख्य प्रधान सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय,मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (ग्राम विकास विभाग), मंत्रालय,मुंबई 

१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११.आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


INIA परिपत्रक क्रमांकः टिएसपी-२०२०/प्र.क्र.७९/का-०६ 


१२. आयुक्‍त,आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, पुणे 


१३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ,नाशिक. 
१४.सर्व अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास 

१५.संचालळक,अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय,मुंबई. 

१६.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद. 

१७.सर्व मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१९.सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

२०.सर्व सहसचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, आ.वि.वि, मंत्राळय,मुंबई. 
२१.नियोजन विभाग (का-१४११)/ वित्त विभाग (व्यय-१४/ अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

२२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


